राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील (गट-अव गट-ब) 
संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार 
करण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीची पुनर्रचना 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२७१४/प्र.क्र.२६३/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-३ डिसेंबर, २०१५. 


वाचा : 9) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक इएसटी-२७१४/प्र.क्र.२६३/राउश्यु-१, दिनांक १९.०१.२०१५ 


2) कार्यालयीन आदेश क्र. गृहआ-२०१५/प्र.क्र.४६५/आस्थापना-२, दि.१७.१०.२०१५ 


शासन निर्णय: 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील गट-अ व गट- ब संवर्गातील पदावरील पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार 
करण्यासाठी उपरोक्त नमूद दिनांक १९.०१.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विभागीय पदोन्नती समिती गठित करण्यात 
आली आहे. या समितीमध्ये मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रतिनिधी म्हणून सदस्य असलेले श्री. पु. हि. वागदे, सह सचिव, गृह 
विभाग यांची संदर्भाधीन दि. १७.१०.२०१५ च्या आदेशान्वये सहसचिव RTS) या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली 
असून आता ते या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत राहतील. त्यामुळे या समितीमध्ये मागासवर्ग प्रवर्गाचे 
प्रतिनिधी म्हणून श्रीमती चारुशिला तांबेकर, सह सचिव, गृह विभाग यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सबब सदर 


समितीची रचना आता खालीलप्रमाणे असेल. 


१) प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क, गुह विभाग : अध्यक्ष 


2) आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई : सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२७१४/प्र.क्र.२६३/राउशु-१ 


३) श्रीमती चारुशिला तांबेकर, सह सचिव, गृह विभाग : सदस्य (मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रतिनधी) 


8) सह सचिव (राउशु), गृह विभाग : सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१५१२०३१५२३०६०४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dilip J 


D | | | p च Shedmekhe 


DN: CN = Dilip J Shedmekhe, 


Cc S = Maharashtra, O = 
S h ed mM e kh e Government Of Maharashtra 


= Section Officer 
Date: 2015.12.03 15:31:05 
+05'30' 


(दि. ज. area) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र AA 


) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) प्रधान सचिव (राउशु) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, नवीन मंत्रालय, जी. टी. हॉस्पिटल, मुंबई 
) श्रीमती चारुशिला तांबेकर,सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
8) सह सचिव (राउशु), मंत्रालय, मुंबई 
) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड नस्ती (राउशु-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


